RNI No . MAHBIL 06425/ 13/ 1 / 2011 - TC 
Regn. No . L/ RNPIPNCE/ W -132/ 2013 
www .dgps.maharashtra . gov . in 


Au " 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - पुणे विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ५, अंक - १५ ] 


सोमवार , एप्रिल १८ , २०१६ / चैत्र २९ , शके १९३८ 


[ पृष्ठ १ 


असाधारण क्रमांक १५ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महापालिका आयुक्त यांजकडून 
पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका, पिंपरी- ४११ ०१८ 

पोट -निवडणूक, २०१६ 
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम , अनुसूची ड नियम ३९ ( २) अन्वये 

क्रमांक निवडणूक -२/ कावि - २०५/२०१६ .--पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या प्रभाग क्रमांक ८ , जागा " अ", विद्यानगर या प्रभागाच्या 
दिनांक १७ एप्रिल २०१६ रोजी झालेल्या पोट -निवडणुकीचा निकाल निवडणूक नियम , १२ ( ज ) अन्वये जाहीर केला आहे. त्याप्रमाणे नियम , 
३९ (१) अन्वये निवडणुकीचा निकाल महापालिकेच्या सूचना फलकावर प्रसिद्ध केला आहे . त्यानुसार निवडणूक नियम , ३९ (२) अन्वये 
उपरोक्त जागेमधून सदस्य म्हणून निवडून आलेल्या उमेदवाराचे नाव व त्यांचे राहण्याचे ठिकाण महाराष्ट्र शासन राजपत्रात अधिकृतपणे 
प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. 

परिशिष्ट 
प्रभाग क्रमांक जागा क्रमांक 

प्रभागाचे नाव निवडून आलेल्या उमेदवाराचे राहण्याचे ठिकाण 


नाव 


विद्यानगर 


पात्रे राम संभाजी 


हनुमान मंदिराशेजारी, 
झोपडी क्र . १/ ८/ एफ / ३८ , 
क्षेत्र २७. ८८ चौ . मी ., 
चिंचवड, पुणे - ४११ ०१९ . 


राजीव जाधव , 

आयुक्त , 
पिंपरी -चिंचवड महानगरपालिका , 

पिंपरी- ४११ ०१८ . 


पिंपरी-चिंचवड , १८ एप्रिल २०१६ . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI NARESH MAHADEORAO GOTE , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , 
PRISON COMPOUND , YERAWADA, PUNE -411 006 . EDITOR : SHRI NARESH MAHADEORAO GOTE . 
एच - ८०, भाग एक - अ ( असा .) ( पु. वि . पु.) - १५- १ 


